RNI No. MAHBIL /2009/29236 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-मध्य उप-विभाग 


वर्ष ९, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-१९, २०२३/पौष १५-२९, शके LAB [पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १९ डिसेंबर २०२२. 
अधिसूचना 


भारतीय ख्रिश्‍चन विवाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्रमांक १५/१८७२). 


क्रमांक भाखिवि-२०२१/१९३७/प्र.क्र. ८३२/कु.क.-- भारतीय खिश्चन विबाह अधिनियम, १८७२ (कायदा क्रमांक १५/१८७२) च्या कलम 
६ ब ९ मधील तरतुदीनुसार पास्टर अऑलन मनवेल लोबो यांना “ द बायबल बिलिवर्स चर्च, नंदाखाल, विरार (प.) ४०९ ३०१९” 
या नोंदणीकृत चर्चमध्ये भारतीय ख्रिश्चन विवाह योग्य त्या बिधीसह लावण्याचा परवाना खिश्चन किबाह परवाना क्रमांक ०६/२०२२ तसेच सदर 
निबाहाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार शासन प्रदान करीत आहे. पास्टर aca मनवेल लोबो यांनी feos विधी पार पाडताना उक्त 


अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन कराबे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


नंदकुमार आंदळकर, 
शासनाचे अबर सचिब. 


भाग एक (म.उ.बि.)-९ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 


बाचावे.--(१) व्यवस्थापक, श्री भैरवनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, आदर्का बु., ता. फलटण, जि. सातारा 
यांचे दिनांक १३ जून २०२२ चे पत्र ब त्यासोबतचा प्रस्ताब. 


(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/बसुली अधिकारी नियुक्‍ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८/२७७४, 


दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८. 


(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/बसुली अधिकारी नियुक्‍ती/फेरनियुक्‍ती/२०१९/१८५६, 
दिनांक ११ जुलै २०१९. 


(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/बसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/स.आ./का.क १५६/श्री भैरबनाथ ग्रा. बि. शे. सह. पत., आदर्को/२०२२/३६४४--महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्बये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा बापर करून मी, डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, श्री भैरबनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, आदकी बु., ता. फलटण, जि. सातारा 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नाबापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ 
ब कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या बसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजाबणी/कर्ज बसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम १५६(१) ब नियम, १९६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून ब तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालाबधीकरिता प्रदान करीत 
आहे :— 


अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान कराबयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाब अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१) (२) (३) (४) (५) 

१ श्री. इकबाल गफुर सुभेदा सरव्यबस्थापक बिशेष बसुली ब विक्री संस्थेच्या मंजूर 

अधिकारी कार्याक्षेत्रापुरते. 
२ श्री. बिलास किनायक खुडे क्लार्क बिशेष बसुली ब विक्री संस्थेच्या मंजूर 

अधिकारी कार्याक्षेत्रापुरते. 

अटी .- 


(१) बसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ब नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज बसुलीची कार्यबाही कराबी. कर्ज बसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी ब या कार्यालयाकडील परिपत्रकोय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चोकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील. 


(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ ब ९८ अन्वये प्राप्त बसुली दाखल्याची अंमलबजाबणी करण्याकरिता असतील. 


(३) बसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ ब ५ प्रमाणे कर्ज बसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथबा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर कराबी 
ब त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 


(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंबा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंबा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंबा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ ३ 


(५) बसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत बसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंबा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील ब भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


(६) शासन निर्णय क्रमांक संकोर्ण-१५०४/प्र.क्र. २३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्बये बसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा बापर करता येणार नाही या कार्यालयकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यबाही करावी. 


(७) बसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नाबापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त” आणि किंबा “सिव्हील कोर्ट”, “एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट” 
या शब्दांचा अथबा तत्सम शब्दांचा बापर करता येणार नाही. त्या ऐबजी बसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नाबापुढे *बसुली अधिकारी (महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम, १९६० ब नियम, १९६१ चे नियम १०७ sad)” असे लिहाबे. 


(८) बसुली अधिकाऱ्यास बसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री भैरबनाथ ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
आदर्की बु., ता. फलटण, जि. सातारा ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


(९) बसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यबाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका बा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण ब संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज बसूल करण्याची 
कार्यबाही कराबी. 


(१०) बसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून बसुली दाखल्यानुसार बसूलपात्र रक्‍कम ब दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार 
आयुक्‍त ब निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्‍चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/बसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
(Cost of Process) दराने बसूल कराबयाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम थकबाकीदारांकडून बसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी ब विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या बैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्याबयाची आहे. 


(११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ ब दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजाबणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्याबी. 


(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित कराबयाच्या नोटीस/आदेश/घोषणा पत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद कराबा. 


(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यबस्थापक यांनी बसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे ब संख्यात्मक आढाव तसेच प्रपत्र-१ ते ४ 
मध्ये बसुली अधिकारी निहाय बसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा. 


पुणे, डी. बी. मुकणे, 
दिनांक १२ डिसेंबर २०२२. अपर निबंधक, सहकारी संस्था, 
(पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक (म.उ.बि.)-१९अ 


डु महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 


बाचावे.-(१) चेअरमन/व्यबस्थापक, स्वराज्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., ता. फलटण, जि. सातारा 
यांचे दिनांक ५ एप्रिल २०२२ चे पत्र ब त्यासोबतचा प्रस्ताव. 


(२) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र. पतसंस्था/सआ-५/बसुली अधिकारी नियुक्‍्ती/फेरनियुक्‍ती/२०१८/२७७४, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. 


(३) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र. पतसंस्था/स.आ.५/बसुली अधिकारी नियुक्‍ती/फेरनियुक्‍ती/२०१९/१८५६, 
दिनांक ११ जुले २०१९. 


(४) या कार्यालयाचे आदेश क्र. पतसंस्था/सआ-५/खर्च/बसुली आदेश/२०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था/स.आ./का.क १५६/स्बराज ना. सह पत., फलटण/२०२२/३५३३.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम १५६ (१) अन्बये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा बापर करून मी, डी. बी. मुकणे, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे, स्वराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. Heres, जि. सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ ब कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या बसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजाबणी/कर्ज बसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१९) ब नियम, १९६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून ब तिची बिक्री करून रकमा बसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--- 


अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान कराबयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाब अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ श्री. कदम बसंत बापुराव व्यबस्थापक बिशेष बसुली ब॒ मुंबई, सातारा, सोलापूर, पुणे, 
बिक्री अधिकारी अहमदनगर, नबी-मुंबई, रायगड 
जिल्ह्यापुरते. 
अटी .- 


(१) बसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ब त्याखालील नियम, १९६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार कर्ज बसुलीची कार्यबाही करावी. कर्ज बसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी ब या कार्यालयाकडील 


परिपत्रकौय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ ब ९८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या बसुली दाखल्याची अंमलबजाबणी करण्याकरिताच 
असतील. 


(३) बसुली अधिकारी यांनी दर महा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ ब ५ प्रमाणे कर्ज बसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास ब या कार्यालयास सादर कराबी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र बिभाग, दोन विभाग 
अथबा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी. A त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी 


(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंबा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंबा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंबा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
(५) बसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालाबधीत बसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंबा 


प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील ब भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ 4 


(६) शासन निर्णय क्रमांक संकोर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये बसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा बापर करता येणार नाही. या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यबाही करावी. 

(७) बसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नाबापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंबा “ सिव्हील कोर्ट ”, “एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट” या शब्दांचा अथबा तत्सम शब्दांचा बापर करता येणार नाही. त्याऐबजी बसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नाबापुढे “बसुली अधिकारी 
(महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० ब नियम, १९६१ चे नियम Yow अन्वये)” असे लिहावे. 


‘ 


(८) बसुली अधिकाऱ्यास Teast बापर करण्यात येणाऱ्या बाहनावर “ स्वराज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., फलटन, जिल्हा 
सातारा ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


(९) बसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यबाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका बा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर AGT कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेबर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण ब संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज बसूल करण्याची 
कार्यबाही कराबी. 


(१०) बसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून बसुली दाखल्यानुसार बसूलपात्र रक्‍कम ब दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा. सहकार 
आयुक्‍त ब निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्‍चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या/बसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
(Cost of Process) दराने बसूल कराबयाची रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम थकबाकीदारांकडून बसूल करता येणार नाही. 
सदर खर्चाची आकारणी ब विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या बैधानिक लेखापरीक्षकांकडून 
करून घ्याबयाची आहे. 


(११) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ ब दिनांक ११ जुलै २०१९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजाबणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्याबी. 


(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित कराबयाच्या नोटीस/ आदेश/घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 

(१३) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यबस्थापक यांनी बसुली दाखल्याबाबत दाखल प्रकरणे ब संख्यात्मक आढाबा तसेच 
प्रपत्र क्र. १ ते ४ मध्ये बसुली अधिकारी निहाय बसुली कामकाजाचा आढाबा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा. 


पुणे, डी. बी. मुकणे, 
दिनांक ५ डिसेंबर २०२२. अपर निबंधक, सहकारी संस्था, 
(पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक (म.उ.बि.)-२ 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 


बाचावे.-(१) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम १८४/१५६(२), दिनांक १९ मार्च १९६८. 
(२) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल. १६०५/प्र.क्र. १२०/१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
(३) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना. बँका/डी-४/ना.पत/क. १५६/प्रशिक्षण/०५, दिनांक १३ जुले २००५. 
(४) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक ना. पत/डी-४/पतसंस्था/का.क १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ चे आदेश. 


(६) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक जा. क्र. पतसंस्था/स.आ. ५/बसुली अधिकारी नियुक्‍ती फेरनियुक्‍ती/२४७४/ 
२०१८/दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. 


(७) दि महाराष्ट्र को-ऑप. हाऊसिंग फायनान्स कॉपोरेशन लि., मुंबई यांचे दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजीचे पत्र. 
आदेश 


क्रमांक गृह/डी-३/म.हौ. फा कॉ/कलम १५६/अधिकार/१४-सआ/२०२२/१६४९.--महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६ (१) अन्बये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, श्री. शैलेश कोतमिरे, अपर निबंधक (गृहनिर्माण) सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि महाराष्ट्र Ke को-ऑप. हाऊसिंग फायनान्स कॉपोरेशन लि., मुंबई या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ ब कलम ९१ अन्बये 
WT झालेल्या बसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज बसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) 
ब नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून ब तिची बिक्रो करून रकमा बसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन 


राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे :--- 


अ.क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान कराबयाचे शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाब अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१ श्री. आनंदा शिबाजी कांबळे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी मुंबई, रायगड, ठाणे, पालघर, 
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर. 
२ श्री. राजेंद्र बबनराव देशमुख प्र. जिल्हा व्यवस्थापक बसुली अधिकारी नाशिक 
३ श्री. मनोहर विश्‍्बासराब पवार मुख्य लिपिक/निरीक्षक बसुली अधिकारी नाशिक 
४ श्री. सुभाष यशवंत पाचपुते मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी जळगाव 
५ श्री. बरिजय शिबाजीराब मराठे जिल्हा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी धुळे 
& श्री. fasta शिबाजीराव मराठे जिल्हा व्यबस्थापक बसुली अधिकारी नंदुरबार 
७ श्री. सुनिल किसनराब लोटके मुख्य लिपिक/निरीक्षक बसुली अधिकारी अहमदनगर 
८ श्री. बिहठल भुजंगराव ढाकणे मुख्य लिपिक/निरीक्षक बसुली अधिकारी अहमदनगर 
९ श्री. मंगेश रामचंद्र बाठे मुख्य लिपिक/निरीक्षक बसुली अधिकारी पुणे 
१० श्री. नितिन माधबराव डेरे जिल्हा व्यवस्थापक बसुली अधिकारी सातारा 
११ प्रकाश आण्णापपा आलासे जिल्हा व्यवस्थापक बसुली अधिकारी कोल्हापूर 
१२ श्री. अविनाश व्यांकटेश जुगुळकर मुख्य लिपिक/निरीक्षक बसुली अधिकारी कोल्हापूर 
१३२ श्री. मिठू बालचंद राठोड जिल्हा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सोलापूर 
१४ श्री. सुरेश रत्नाकर पाटील प्र. जिल्हा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी सांगली 
१५ श्री. सुनिल पुडलिक चन्ने जिल्हा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी औरंगाबाद 
१६ श्री. शेलेंद्र भास्करराब मेश्राम मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी औरंगाबाद 
१७ श्री. मिर्झा नबाब बेग सलीम बेग प्र. जिल्हा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नांदेड 
१८ श्री. शिवाजी राधोजी भागवत मुख्य लिपिक/निरीक्षक वसुली अधिकारी नांदेड 
१९ श्री. अभंग आण्णा पाटिल जिल्हा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी लातूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-१९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ 9 


(१) (२) (३) (४) (५) 

२० श्री. माधब आकुशराब जाधव जिल्हा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी उस्मानाबाद 

२१ श्री. आत्माराम आनंदा जवंजाळ मुख्य लिपिक/निरीक्षक बसुली अधिकारी जालना, हिंगोली, परभणी. 

२२ श्री. अमर बाळासाहेब पबळ प्र. जिल्हा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बीड 

२३ श्री. दिनेशकुमार चंद्रकिशोर मिश्रा प्र. जिल्हा व्यवस्थापक बसुली अधिकारी नागपूर, ae. 

२४ श्री. रमेश संतोषराब बोडखे कनिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी नागपूर 

२५ श्री. अजयकुमार भाऊराब मिश्रा सहाय्यक निरीक्षक वसुली अधिकारी चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा. 

२६ श्री. दिनकर अभिमानजी चंदन जिल्हा व्यवस्थापक बसुली अधिकारी अमरावती 

२७ श्री. कुसुमाकर गोपाळराब शिरपूरकर प्र. जिल्हा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी यवतमाळ, अकोला, बाशिम, बुलढाणा. 
अटी .— 


(१) बसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ब नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज बसुलीची कार्यवाही कराबी. कर्ज बसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी ब या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चोकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील. 

(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ ब ९१ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या बसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

(३) बसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ ब ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र बिभाग, दोन बिभाग अथबा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंबा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंबा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंबा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

(५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप. बँकबिरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
ब इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश ra घेऊन बसुलीची कार्यबाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० ब नियम १९६१ अन्बये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच बसुलीची कार्यबाही करावी. 

(६) बसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालाबधीत बसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंबा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील ब भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

(७) बसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नाबापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि/किंबा “ सिव्हील कोर्ट ”, “एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट” या शब्दांचा अथबा तत्सम शब्दांचा बापर करता येणार नाही. त्याऐबजी बसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नाबापुढे “बसुली अधिकारी 
(महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १९६० ब नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)” असे लिहावे. 

(८) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यबाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका बा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेबर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेबरील आहरण ब संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज बसुल करण्याची 
कार्यबाही कराबी. 

(९) बसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकोदाराकडून बसुली दाखल्यानुसार बसुलपात्र रक्‍कम ब सरचार्ज रक्‍कम याशिबाय इतर कोणतीही 
रक्‍कम वसुल करता येणार नाही. 


शैलेश कोतमिरे, 
पुणे. अपर निबंधक (गृहनिर्माण), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


द 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 


Name and Designation 


Shri D. M. Upadhye, 
Judge, Family Court, 
Dhule. 


Smt. V. P. Ingle, 
the then President, 
Maharashtra State Co-operative 


Appellate Court, 


Mumbai now Principal District and 


Sessions Judge, Aurangabad. 


Shri R. R. Pondkule, 
Judge, 
Family Court, 


Amravati. 


Smt. I. J. Nanda, 
Principal Judge, 
Family Court, 
Aurangabad. 


Shri M. Q. S. M. Shaikh, 

the then Principal District and 
Sessions Judge, Ratnagiri now 
Principal District and Sessions 
Judge, Jalgaon. 


No. A-1202/2022.— The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 


to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names :— 


Period 


Ex-post facto sanctionto the Earned Leave for 
5 days from 1st September 2022 to 5th September 
2022 prefixing holiday on 31st August 2022 with 
permission to leave headquarter from 30th 
August 2022 (A.O.H.) till 6th September 2022 
(B.O.H.). 


Earned leave for 4 days from 5th September 
2022 to 8th September 2022 prefixing holiday 
from 31st August 2022 to 4th September 2022 
and suffixing holidays from 9th September 2022 
to 11th September 2022 with permission to 

leave headquarters from 30th August 2022 

(A.O.H.) till 12th September 2022 (B.O.H.). 


Earned leave for 2 days from 5th September 
2022 to 8th September 2022 suffixing holidays 
on 9th September 2022 to 11th September 2022 
with permission to leave headquarter from 
5th September 2022 (B.O.H.) till 12th September 


2022 (B.0.H.). 


Earned leave for 10 days from 5th September 
2022 to 14th September 2022 prefixing holiday 
on 4th Septembert 2022 with permission to 
leave headquarters from 4th September 2022 

(A.O.H.) till 15th September 2022 (B.O.H.). 


Earned leave for 3 days from 6th September 
2022 to 8th September 2022 prefixing holidays 
on 4th September 2022 and 5th September 2022 
and suffixing holidays on 9th September 2022 
to 11th September 2022 with permission to 
leave headquarters from 4th September 2022 
(B.O.H.) till 12th September 2022 (B.O.H.). 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-१९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ ९ 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that 


above Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not 


proceeded on leave during the above period. 


Name of the Judicial Officer 


1. Shri D. M. Upadhye 


2. Smt. V. P. Ingle 


3. Shri R. R. Pondkule 


4. Smt. I. J. Nanda 
5. Shri M. Q. S. M. Shaikh 


High Court, Bombay, 
29th November 2022. 


भाग एक (म.उ.बि.)-२ 


(II) 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of concern 
Judicial Officers. 


Shri A. H. Sayyed, District Judge-4 and Additional 
Sessions Judge, Dhule. 

Smt. 8. R. Pawar, Member, Maharashtra State Co-operative 
Appellate Court, Bench at Pune. 

Shri P. J. Modak, District Judge-2 and A.S.J., Amravati. 
Smt. 9. A. Sinha, Judge, Family Court, Aurangabad. 


Shri D. L. Nikam, District Judge-1 and A.S.J., Khed from 
4th Sepember 2022 (B.O.H.) till 6th September 2022 
(B.O.H.), with Smt. M. R. Satav, Civil Judge Senior 
Division, Ratnagiri from 4th September 2022 (B.O.H.) 
till 6th September 2022 (B.O.H.) for Administrative work 
and with Shri L. 1). Bile, District Judge-1 and A.S.J., 
Ratnagiri from 6th September 2022 (B.O.H.) till 
12th September 2022 (B.O.H.). 


1). S. DESHMUKH, 
Registrar, 
(Insp. IT). 


१० 


O.W. No. Estt./1959/2022.— The following is the list of Holidays Fixed for Courts and Offices 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी &-22, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ 


BY THE FAMILY COURT GREATER MUMBAI AT BANDRA 
Read.—(1) Civil Manual Part-I Para No. 699) and 698 


(2) Hon’ble High Court, Email dated 24th November 2022 


(3) Hon’ble High Court, Bombay Letter No. X(Gen)-0202/2022/2430, 


dated 21st December 2022. 


NOTIFICATION 


of the Family Court, Mumbai at Bandra for the Year 2023. 


All Sundays, 2nd & 4th Saturday. 


Sr. No. Name of Holiday Date and Month Day 
(1) (2) (3) (4) 
01 Republic Day 26th January 2023 Thursday 
02 Holi (2nd day) 07th March 2023 Tuesday 
03 Gudi Padwa 22nd March 2023 Wednesday 
04 Mahavir Jayanti 04th April 2023 Tuesday 
05 Good Friday 07th April 2023 Friday 
06 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 14th April 2023 Friday 
07 Maharashtra Day O1lst May 2023 Monday 
08 Buddha Pournima 05th May 2023 Friday 
09 Bakri Id 29th June 2023 Thursday 
10 Moharrum 29th July 2023 Saturday 
11 Independence Day 15th August 2023 Tuesday 
12 Parsi New Year 16th August 2023 Wednesday 
13 Shri Ganesh Chaturthi 19th September 2023 Tuesday 
14 *Gauri Pujan (Additional Holiday) | 22nd September 2023 Friday 
15 Anant Chaturdashi/Id-E-Milad 28th September 2023 Thursday 
16 Mahatma Gandhi Jayanti 02nd October 2023 Monday 
17 Dassera 24th October 2023 Tuesday 
18 Additional for Diwali 13th November 2023 Monday 
19 Diwali (Balipratipada) 14th November 2023 Tuesday 
20 Additional for Diwali 15th November 2023 Wednesday 
21 Additional for Diwali 16th November 2023 Thursday 
22 Additional for Diwali 17th November 2023 Friday 
23 Additional for Diwali 18th November 2023 Saturday 
24 Guru Nanak Jayanti 27th November 2023 Monday 
25 Christmas 25th December 2023 Monday 


TOTAL HOLIDAYS : 25 DAYS 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ ११ 


Note : No days have been notified as Holidays on account of 


01 Chatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 19th February 2023 Sunday 
02 Ramzan Id 22th March 2023 Ath Saturday 
03 Diwali (Laxmipujan) 12th November 2023 Sunday 


As They Fall on Sundays and 4th Saturday 


Note.—The Family Court, Mumbai at Bandra shall observe 2nd and 4th Saturdays of each 
month as Holidays and to work on the remaining Saturdays of the Month for full day. 


S. A. CHAUHAN, 
Family Court, Mumbai, Principal Judge, 
dated 22nd December 2022. Family Court, Mumbai. 


भाग एक (म.उ.बि.)-२अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ 


No. SCC/Public Holiday List-2023/7196/2022.—- In exercise of powers vested under section 
92 of the Presidency Small Causes Court Act, 1882, the undersigned Shri Shrikant L. Anekar, 
Chief Judge, Court of Small Causes, Mumbai to hereby declare Holidays and Vacations to be 
observed by Court of Small Causes, Mumbai during the Calendar Year-2023, as per the list annexed 
hereto, as per the approval accorded by the Hon’ble High Court, vide its Letter, dated 


CHIEF JUDGE, COURT OF SMALL CAUSES, MUMBAI 
Ref.— (1) Chapter XXXVI, Appendix-G of the Civil Manual, 1986. 


(2) This Office Letter No. SCC/Public Holiday List-2023/7016/2022, 
dated 3rd/6th December 2022. 


(3) High Court E-mail Letter No. X(Gen.)-0202/2022/2391, 


dated 16th December 2022. 
NOTIFICATION 


16th December 2022 under reference. 


Mumbai, 


dated 17th December 2022. 


LIST OF HOLIDAYS AND VACATIONS TO BE OBSERVED BY THE COURT OF SMALL 


Annexture to this 


SHRIKANT L. ANEKAR, 
Chief Judge. 


CAUSES AT MUMBAI DURING THE CALENDAR YEAR-20238 


dated 17th December 2022 :— 


Office Letter No. 


SCC/Public Holiday List-2023/7197/2022, 


Sr. Nos. | Name/Occasion of the Holiday Dates on which Holiday Day 
falls in the Year 2023 
(1) (2) (3) (4) 
1 Republic Day 26 January 2023 Thursday 
2 Holi (2"¢ day) 7 March 2023 Tuesday 
3 Gudi Padwa 22" March 2023 Wednesday 
4 Mahavir Jayanti 4 April 2023 Tuesday 
5 Good Friday 7% April 2023 Friday 
| 6 | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 14 April 2023 Friday 
7 Maharashtra Day 15 May 2023 Monday 
Buddha Pournima 5 May 2023 Friday 
| 9 Bakari Id 29 June 2023 Thursday 
10 Moharrum 29 July 2023 Saturday 
11 Independence Day 15 August 2023 Tuesday 
12 Parsi New Year 16" August 2023 Wednesday 
13 Additional Holiday for Gopalkala 7 September 2023 Thursday 
14 Ganesh Chaturthi 19 September 2023 Tuesday 
15 Gauri Pujan 224 September 2023 Friday 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ १३ 


(1) (2) (3) (4) 
16 Anant Chaturdashi and Id-E-Milad 28" September 2023 Thursday 
17 Mahatma Gandhi Jayanti 2™4 October 2023 Monday 
18 Dasara 24" October 2023 Tuesday 
19 Diwali Holidays 13 November 2023 Monday 
to to 
18 November 2023 Saturday 
20 Guru Nanak Jayanti 27 November 2023 Monday 
21 Christmas 25 December 2023 Monday 


Note : Following Holidays fall on 4th Saturday and Sunday. 
Hence, they have not been notified as holidays. 


Sr. Nos.| Name / Occasion of Holiday Date on which Holiday Day 
falls in the Year 2023 


(1) (2) (3) (4) 


1 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 19th February 2023 Sunday 

2 Ramzan Id 22nd April 2023 Saturday 
VACATIONS 

1. SUMMER VACATION : From Monday, the 8th May, 2023 to 


Sunday, the 4th June, 2023 (Both days inclusive). 


2. CHRISTMAS VACATION : From Monday, the 25th December, 2023 to 
Monday, the 01* January, 2024 (both days inclusive). 


SHRIKANT L. ANEKAR, 
Mumbai, Chief Judge. 
Dated 17th December 2022. 


ay महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी &-22, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ 


STATEMENT SHOWING NUMBER OF HOLIDAYS, VACATIONS AND COURT 
WORKING DAYS TO BE OBSERVED BY THE COURT OF SMALL CAUSES, 
MUMBAI DURING THE CALENDAR YEAR-2023 


MONTHS HOLIDAYS VACATIONS NO. OF WORING TOTAL 
WORKING SATURDAYS WORKING 
DAYS DAYS 
OTHER 
THAN 
SATURDAY 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
JANUARY 26 (1) --- 21 7,21 (2) 23 
FEBRUARY --- --- 20 4,18 (2) 22 
MARCH 7,22 (2) --- 21 4,18 (2) 23 
APRIL 4,7,14 (8) --- 17 1,15,29 (8) 20 
MAY 1,5 (2) 08-05-2023 3 6 (1) 4 
to 
31-05-2023 
JUNE 29 (1) 01-06-2023 19 17 (1) 20 
to 
04-06-2023 
JULY 29 (1) --- 21 1,15 (2) 23 
AUGUST 15,16 (2) --- 21 5,19 (2) 23 
SEPTEMBER 7,19,22& --- 17 2,16,30 (8) 20 
28 (4) 
OCTOBER 2,24 (2) --- 20 7,21 (2) 22 
NOVEMBER 27&18to (7) ऱ्या 16 4 (1) 17 
18 
DECEMBER 25 (1) 25-12-2023 16 2,16 (2) 18 
to 
31-12-2023 
TOTAL 1 26. --- 212 1 28 5 | 
Mumbai, SHRIKANT L. ANEKAR, 


dated 17th December 2022. 


Chief Judge. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ १५ 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या, 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुकक्‍ती ब तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४था मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० डिसेंबर २०२२. 


अधिसूचना 


क्रमांक एमसीओ-२०२२/प्र.क्र. ०२/नवि १४.-- मुख्याधिकारी गट-अ संवर्गातील, श्री. गिरीश चं. बन्नोरे हे त्यांच्या दिनांक ५ जून १९६४ या 
जन्मदिनांकानुसार दिनांक ३० जून २०२२ (म.नं.) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेबानिवृत्त झाले आहेत. 

श्री. गिरीश चं. बन्नोरे यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी बा न्यायालयीन प्रकरण सुरु नसून, त्यांचेनिरुद्ध अन्य विभागीय चौकशीची प्रकरणे 
प्रस्तावित असल्यास त्यांचेबिरुद्धच्या शिक्षेच्या अनुषंगाने कार्यबाही पुढे सुरू राहील. तसेच, त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास, 


त्यासंदर्भातील बसुलीच्या अधीन राहून, श्री. गिरीश चं. TAR यांना शासकीय सेवेतून नियत बयोमानानुसार दिनांक ३० जून, २०२२ (म.नं.) 
रोजीच्या सेबानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नाबाने, 


अशोक लक्‍्कस, 
शासनाचे अबर सचिब. 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ डिसेंबर २०२२. 


अधिसूचना 


क्रमांक कृषिआ ३१२२/प्र.क्र. २८७/१६-ओ.-- श्री. मुकेश जर्गदेशलाल बर्मा, कृषि अधिकारी (सामान्य), पंचायत समिती, शिरपुर, जिल्हा 
परिषद, धुळे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीबेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६(१) नुसार दिनांक १ जानेवारी २०२३ (म.पू.) पासून शासन 
सेवेतून स्वेच्छा सेबानिवृत्त होण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


ज्योत्स्ना अर्जुन, 
कार्यासन अधिकारी. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ५-११९, २०२३/पौष १५-२१, शके १९९४४ 


विशेष राज्यकर आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३रा मजला, ई विंग, नबीन इमारत, बस्तू ब सेबाकर भवन, 
माझगाव, मुंबई Yoo oo, 
क्रमांक राउआ-२०२२/आस्थापना-२ ब ३/सेबानिवृत्त/ब-१६१८.--- या कार्यालयाच्या संगणकौय सूचीप्रमाणे या विभागातील निम्ननिर्देशत 
राजपत्रित अधिकारी हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ (म.नं.) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून निवृत्त होत आहेत :--- 


अ.क्र. धकाऱ्यांचे नाव पदनाम महाविकास सांकेतांव 


१ श्रीमती पूजा बिजय आंब्रे WIR अधिकारी (मुविका) क-०१९४, वांद्रे, मुंबई | MUM-BST-C-014 


महाराष्ट्र नागरी सेबा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३५ अन्बये, राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या सेबानिवृत्तीची तारीख शासकीय 
राजपत्रात अधिसूचना देण्यासाठी, या कार्यालयाच्या स्तराबरील सदर अधिसूचित सेबानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत फेरबदल झाल्यास ते बदल 
करण्याच्या अधीन राहून सदर सूची निर्गमित करण्यात येत आहे. 

संबंधित अधिकारी बरील दिनांकास प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले किंबा त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत बाढ झाली किंबा कसे याची 
खात्री करून त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या कार्याबाहीचा अहबाल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासहीत विनाविलंब या कार्यालयास पाठवावा, 
जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे सुलभ होईल. 

बरील अधिकाऱ्यांचे अंतिम बेतन प्रमाणपत्र ब महाराष्ट्र कोषागार नियम, २३६ चा दाखला (ना मागणी प्रमाणपत्र) महालेखापाल महाराष्ट्र-१, 
मुंबई, नागपूर-२ यांच्या कार्यालयास परस्पर पाठबाबा. तसेच जे अधिकारी शासकौय निवासस्थानात राहत असतील, त्यांच्या निवृत्तीबाबत संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात र्यालय Id कळवावे जब आवश्‍यक दाखला मागवावा. 

ज्या अधिकाऱ्यांबाबत महसूलहानी/विभागीय चौकशी कार्यबाही सुरू आहे किंबा प्रस्तावित आहे अशा अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणी होणाऱ्या 
निर्णायाच्या अधिन राहून निवृत्ती वेतन लाभाच्या कार्यबाही करावी. 

संबंधित अधिकाऱ्यांस नियमित सेवानिवृत्ती वेतन ब सेबालाभ देण्यास काही कारणास्तब विलंब होणार असल्यास तात्पुरते निवृत्ती वेतन ब 
सेबालाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेबा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १२६/१३० नुसार आवश्यक कार्यबाही तात्काळ कराबी. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई, नागपूर-२ यांच्याकडून अंतिम निवृत्ती वेतन ब सेबा लाभाची रक्‍कम शक्‍य तितक्‍या लबकर मंजूर होईल. 
याबाबत कृपया आवश्यक कार्यबाही करावी. 


मुंबई, अनिल कुदळे, 
दिनांक २७ डिसेंबर २०२२. राज्यकर उप आयुक्‍त (आस्थापना) २, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


